स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाची 
दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८या 
कालावधीच्या दि. ११.१२.२०२० रोजी 
प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता सूचीमधील 
सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०२४/प्र.क्र.६७/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- ०६ जून, २०२४. 


वाचा - शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. ज्येष्ठता-२०२०/प्र.क्र.२४/ आस्था-१, 
दि.११.१२.२०२०. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाची दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८ या 
कालावधीची अंतिम ज्येष्ठतासूची दि.११.१२.२०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आली 
आहे. 


२.  दिनांक११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये अभियंत्यांच्या नावामध्ये 
बदल, नियुक्‍ती आदेशाच्या दिनांकात बदल, सेवाज्येष्ठतेमध्ये बदल करण्याबाबतचे प्रस्ताव शासनास 
प्राप्त झालेले आहेत. सदर प्रस्तावातील कागदोपत्री पुराव्यांच्या अनुषंगाने आवश्‍यक त्या सुधारणा 
करण्यात येत आहे. शासन परिपत्रक दि. ११.१२.२०२० मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांचे विवरणपत्र 
“परिशिष्ट-च” यासोबत जोडण्यात आलेले आहे. 


३. सदरचे शासन शुध्दीपत्रक श्री.राहुल साळुंखे व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. ८४८/२०१८, संकिर्ण अर्ज क्र. ३४४/२०२०, 
श्री.गोरक्षनाथ आगळे यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज 
क्र. १०५६/२०१९, संकिर्ण अर्ज क्र. ३२९/२०२०, श्री.अरविंद लोखंडे व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. ९३५/२०२०, संकिर्ण अर्ज 
क्र. ५८/२०२१, श्री.राजेंद्र माळी व श्री.अरुण रोडगे यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, 
खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. ३६/२०२१, श्री.सचिन आटकेकर व इतर यांनी 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. १४०/२०२१ व संकिर्ण 
अर्ज क्र. ७२/२०२१, श्री.गणेश चव्हाण व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे 
दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. १४७/२०२१, श्री.इर्शाद महागमी यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. १६३/२०२१, श्री. भैय्या रामटेके यांनी 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२४/प्र.क्र.६७/आस्था-१ 


मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. ९४०/२०२०, 
श्रीमती सुजाता एस. भातकुले व श्रीमती वृशाली एस. ARTS यांनी अनुक्रमे मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल केलेले मूळ अर्ज क्र. ११४६/२०२१, मूळ अर्ज क्र. 
११४७/२०२१, श्री.गणेश केशवराव चाटे व इतर यांनी व श्री.प्रमोद गोपाळ नरसुडे यांनी अनुक्रमे 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल केलेले मूळ अर्ज क्र. 
४९२/२०२१ व मूळ अर्ज क्र. ५८७/२०२१, श्री. योगेश अहिरे व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मुळ अर्ज क्र. ६९९/२०२३ मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे 
दाखल Re fda स्टॅम्प नं. १७०१/२०२३ तसेच इतर सर्व न्यायप्रविष्ट प्रकरणी न्यायनिर्णयांच्या 
अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


४. सदरचे झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र 2NATeT = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०६०६१६३७१७७७१८ 
असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SATISH 


सोबत :- परिशिष्ट “च”. SATISH KASHINATH HADPE 


DN: CN = SATISH KASHINATH 


KASHINATH _ Govesnwent OF MAHARASHTRA, 


OU = PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


H A D 2 E Date: 2024.06.06 16:51:22 +05'30" 


(सतिश का. हडपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग (स्थापत्य), पुणे / नागपूर/ अमरावती. 


२. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग (स्थापत्य), पुणे / गडचिरोली/अमरावती. 


४.कार्यासन अधिकारी सेवा-३ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२४ / प्र.क्र. ६७ /आस्था-१, दिनांक ०६ जून, २०२४ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट "च" 


शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र.२४/ आस्था-१, दि. ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गाच्या दि. ०१.०१.१९८९ ते दि. ३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठता सूची मधील सुधारणांबाबतेचे विवरणपत्र. 


श्री./ 
श्रीमती 


कर्मचाऱ्याचे नांव 


जन्म दिनांक 


जात प्रवर्ग 


शैक्षणिक 
अर्हता 


स्थापत्य 

अभियांत्रिकी 
सहाय्यक 
संवर्गात 

ज्या 

पदावरुन 
आले त्या 
पदाचे नांव 


निम्न 
पदावरील 
नियुक्तीचा 

दिनांक 


आस्थापने 
चा प्रकार 


स्थापत्य अभियांत्रिकी 
सहाय्यक या संवर्गात 
समावेशन झाल्याचा 
दिनांक / सरळसेवेने 
हजर झाल्याचा 
दिनांक 


स्थापत्य 
अभियांत्रिकी 
सहाय्यक पदाची 
अर्हताकारी परीक्षा 
/ विभागीय परीक्षा 
उत्तीर्ण आहे किवा 


कसे 


स्थापत्य अभियांत्रिकी 
सहाय्यक पदाची 
आरहेताकारी परीक्षा / 
विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्या पासून सूट 
मिळाली आहे किंवा कसे 


सध्याचे मंडळ 
कार्यालय 


जेष्ठतेचा दिनांक 


अभिप्राय 


३ 


aaa 


| oo | 


} ° 


; oa | 4q 


१२ 


१३ 


[__१४__| ४ 


१५ 


२४६०-अ 


श्रीमती 


प्राची सुशांत नाळापूरे 
(प्राची कालिदास 
मलवाड) 


१४-११-१९८७ 


इ.मा.व. 


(सिव्हील) 


सरळसेवा 


नियमित 


२१-०९-२०१२ 


उत्तीर्ण 


पुणे 


२१-०९-२०१२ |अधीक्षक अभियंता, सा 


नाळापूरे यांची ज्येष्ठत 


पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावातील कागदोपत्री 
1 त्यांच्या नियुक्‍ती दिनांकास दि.२१.०९ 
निश्चित करण्यात येत आहे. यास्तव, दि.११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गाच्या अंतिम ज्येष्ठता यादीतील 


. बां. मंडळ, पुणे यांनी 


अ.क्र.२४६० वरील श्री 
वरील श्रीमती निकिता 


. संतोष अर्जूनराव काळकूटे यांचे खाली 


दि.०६.०५.२०२४ रोजीच्या 
पत्री पुराव्यास अनुसरुन श्रीमती 


.२०१२ रोजी 


वअ.क्र.२४६१ 


T APIS जाधव यांचेवर २४६०-अ येथे श्रीमती प्राची 


aA Ol 


सुझांत नाळापूरे (प्राची 
आहे. तसेच अ.क्र 


२) 
येत 


कालिदास मलवाड) यांची ज्येष्ठता निश्चित करण्यात 
३१४४ येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


२५०५-अ 


भूषण विठ्ठलराव सरोदे 


२१-०८-१९८८ 


इ.मा.व. 


बी. ई. 
(सिव्हील) 


सरळसेवा 


नियमित 


०८-०१-२०१३ 


उत्तीर्ण 


अमरावती 


०८-०१-२०१३ |अधीक्षक अभियंता, सा 


सुधारणा करण्यात येत 
स्थापत्य अभियांत्रिकी 


प्रस्तावान्वये उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदोपत्री 
भुषण विठ्ठलराव सरोदे यांच्या नियुक्‍ती दिनांकात 
आहे. यास्तव, दि.११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या 
ज्येष्ठता यादीतील 

.क्र.२५०५ वरील श्री. 
.क्र.२५०६ वरील श्री. 


.बां. मंडळ अमरावती यांनी 


पुराव्यांना 


दि.०८ 


.०५.२०२४ रोजीच्या 
AT अनुसरुन श्री. 


व ज्येष्ठता दिनांकात 


सहायक संवर्गाच्या अंतिम 
मुजावर हिदायत अब्दूल गफ्फार 
सचिन प्रभाकर माणुसमारे 


फ्फार 


विठ्ठलराव सरोदे यांची 


ज्येष्ठता निश्चित करण्यात 


२६६२ येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


येत आहे. 


यांचे खाली व 


यांचेवर २५०५-अ श्री. भुषण 


. तसेच अ.क्र. 


२६६७-अ 


मिथून अशोक वडेट्टीवार 


२०-०६-१९८५ 


डी.सी.ई. 


सरळसेवा 


नियमित 


२३-०९-२०१३ 


उत्तीर्ण 


गडचिरोली 


२३-०९-२०१३ 


@ 4 2 


अ.क्र.२६६८ वरील श्री. 


अशोक वडेट्टीवार यांची ज्येष्ठता निश्चित करण्यात 
२६७० येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


धीक्षक अभियंता, सा .बां. मंडळ गडचिरोली यांनी दि.०८.०५.२०२४ 
रोजीच्या प्रस्तावान्वये उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदोपत्री पुराव्यांना 
अनुसरुन श्री. मिथून अशोक वडेट्टीवार यांच्या नियुक्‍ती 
दिनांकात सुधारणा करण्यात येत आहे. यास्तव, 
प्रसिध्द केलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 
यादीतील अ.क्र.२६६७ वरील श्री. प्रमोद सोनबाराव साळुंखे यांचे खाली व 


युक्ती दिनांकात व ज्येष्ठता 
दि.११.१२.२०२० रोजी 
संवर्गाच्या अंतिम ज्येष्ठता 


. सागर सुभाषआप्पा मेणे यांचेवर २६६७-अ श्री. मिथून 


त येत आहे. तसेच अ.क्र 


